जलसंपदा विभागातील केंद्र शासन 
RRA बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत 
समाविष्ट असलेल्या टेंभू प्रकल्पांस मंजूर 
प्रशासकीय/ सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
किंमतीपेक्षा वाढीव खर्चास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएलळएन-२०१८/प्रक्र-११७/निवसं-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर, २०१८. 


वाचा: जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पीएळएन-२०१७/प्रक्र-२२/निवसं-१, 
दि.५.९.२०१८ 


प्रस्तावना : 

विदर्भ व मराठवाडयातील MAH Vr आत्महत्या रोखण्यासाठी तेथील तसेच उर्वरित महाराष्ट्रातील 
अवर्षण प्रवण भागातील बांधाकाधीन सिंचन प्रकल्प कालबद्धरितीने पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनास प्रस्ताव 
(बळीराजा जलसंजीवनी योजना) सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावातील ९१ सिंचन प्रकल्पाना उर्वरीत 
किंमतीच्या २५% (केंद्रहिस्सा) अर्थसहाय्य देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीमंडळाने दि.१८ जुले, २०१८ रोजी झालेल्या 
बैठकीत मान्यता दिली आहे. तसेच सदर प्रकल्पांच्या उर्वरित किंमतीच्या ७५% (राज्यहिस्सा) निधीसाठी 
नाबार्डकडून कर्ज उपलब्ध होणार आहे. सदर प्रकल्प विहित कालमर्यादेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

सिंचन प्रकल्पांना सुधारित/प्रशासकीय मान्यता देण्यास लागणारा कालावधी, प्रकल्प संख्या तसेच 
उपलब्ध निधी खर्चावरील निर्बंधामुळे प्रकल्प बंद राहिल्यास प्रकल्प किंमतीत वाढ होण्याची शक्‍यता विचारात 
घेवून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधीन सन २०१८-१९ मध्ये प्रकल्पनिहाय तरतूदीच्या मर्यादेत काही 
अटींसह (मागील शिळकीसह) खर्च करण्यास परवानगी देणे आवश्‍यक आहे. 

अवर्षण प्रवण भागातील टेंभू प्रकल्पास मंजूर सुधारित प्रशासकीय मान्यताप्राप्त किंमतीच्या २०% 
मर्यादेत जादा खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात 
येत आहे. 
शासन निर्णय : 

केंद्र शासन अर्थसहाय्यथित बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट असलेल्या टेंभू प्रकल्पास, मंजूर 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमतीच्या २०% मर्यादेत जादाचा खर्च सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित 
झालेली, वितरीत झालेली/होणारी तरतूद (मागील शिळकीसह) सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या अधीन खर्च 
करण्यास खालील अटींच्या अधिन 

राहून विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

१) या प्रकल्पाची विचाराधीन सुधारित प्रशासकीय मान्यता विभागाने ३ महिन्यांच्या आत सक्षम 

प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१८/प्रक्र-११७/निवसं-१ 


२) सदर रक्कम ज्या प्रयोजनार्थ अर्थसंकल्पित केली होती, त्याच प्रयोजनार्थ वितरीत करुन भौतिक 
उद्दिष्टे साध्य करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी संचालक यांची राहिल. 


३) सदर प्रस्तावास मान्यता म्हणजे प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास मान्यता आहे, 


असे समजण्यात येवू नये. 
विवरणपत्र 
(रु. कोटीत) 
अ. | प्रकल्पाचे | मंजूर प्रमा/ ३१मार्च, । सन २०१८-१९ | सन २०१८-१९ मधील उपलब्ध निधीतून 
क्र. नाव । सुप्रमा किंमत | २०१८ पर्यंत | करीता उपलब्ध | मंजूरीपेक्षा अधिक खर्च करण्याची परवानगी 
झालेला खर्च निधी (सुप्रमा किंमतीच्या २०% मर्यादेत) 
१ | टेंभू २१०६.०९ २०९१.६६ १०४.८३ १०४.८३ 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६८/का.१४३२, दि.२४/०८/२०१८ व 


वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२००/व्यय-१२, दि.२५/०९/२०१८ अन्वये सहमती दिल्यानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०९२७१६३२४४४८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


न 


AD 


3 


०८ 


o~ 


| 


(२ ७. 0 


vo 


qo) कक्ष अधिकारी (मोप्र-१) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


rt र, talCode=400032, st=Mah ht 


kar Bels 


Sanjay Madhukar eek stevenson 
Belsare seb rcs ae 
(डॉ.संजय बेलसरे) 
शासनाचे उप सचिव 


अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव(प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१) कार्यासन निवसं-१ संग्रहार्थ. 


